विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ठरविण्यासाठी एकत्रित 
श्रेयांक सरासरी गुणांचे (CGPA) टक्‍्केवारीमध्ये 
रुपांतर करतांना निर्माण होणारी असमानता दूर 
करण्याच्या दृष्टीने व सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या 
गुणांनुसार समान श्रेणीचे वाटप करण्याच्या 
अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४९/विशि-३, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: २२ फेब्रुवारी, २०२१ 


प्रस्तावना: 


केंद्र शासनाने निर्देशित केल्यानुसार सन २०१५-१६ या शौक्षणिक वर्षापासून 
राज्यात पसंतीवर आधारित श्रेयांक पध्दती (Choice Based Credit System) लागू 
करण्याबाबत राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांना निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यास 
अनुसरुन विद्यापीठांनी त्याच्या स्तरावर परिपत्रक निर्गमित केळे आहेत. विद्यापीठाव्दारे 
सीजीपीए नुसार श्रेणी देण्यात येतात, परंतु प्रत्येक विद्यापीठाव्दारे श्रेणीचे रूपांतर 
गुणांमध्ये करण्याच्या सुत्रामध्ये विविधता आहे. त्याचप्रमाणे ठराविक श्रेणीचे रुपांतर हे 
निश्चित गुणांमध्ये करता येत नाही उदा. बी श्रेणीमध्ये ५० ते ५५ गुण दर्शविलेले आहेत. 
परंतु विद्यार्थ्यांनी ५० ते ५५ पैकीं किती गुण ग्राह्य धरावेत याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण 
होते. तसेच काही प्रकरणांमध्ये विद्यार्थ्यांची पात्रता देखील निश्चित करता येत नाही. 

त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सीजीपीए व त्यांच्याशी समकक्ष टक्केवारीबदल बराच 
गोंधळ आणि चुकीची धारणा निर्माण होत आहे. ही असमानता दूर करण्याच्या दृष्टीने व 
सर्व विद्यार्थ्याना त्यांच्या गुणांनुसार समान श्रेणीचे वाटप करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास 
करण्यासाठी तज्ञ व्यक्‍तींची समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ठरविण्यासाठी एकत्रित sate सरासरी गुणांचे (CGPA) 
THAR रुपांतर करतांना निर्माण होणारी असमानता दूर करण्याच्या दृष्टीने व सर्व 
विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुणांनुसार समान श्रेणीचे वाटप करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास 
करण्यासाठी खालील तज्ञ व्यक्‍तींची समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाव पदनाम 

णि . | श्री. चिंतामणी जोशी, आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेशा अध्यक्ष 
परीक्षा कक्ष, मुंबई 

२. |S सुभाष चौधरी, कुलगुरू, राष्ट्रसंत तुकडोजी सदस्य 
महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४९/विशि-३ 


प्रति, 


३. डॉ. डी. टी. Bro, कुलगुरू, शिवाजी विद्यपीठ, सदस्य 
कोल्हापूर. 

४. | डॉ. पंडित विद्यासागर, माजी कुलगुरू, स्वामी रामानंद सदस्य 
तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड. 

ष्‌. उप सचिव (विशि) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, सदस्य 
मुंबई. 

६. डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, सदस्य 
मुंबई 

७. । डॉ.विनोद पाटील, संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन सदस्य 
मंडळ, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

८. | डॉ. हरिभाऊ भापकर, प्राध्यापक, एम.आय.टी. स्कूल सदस्य 
ऑफ इंजिनिअरिंग, पुणे. 

र. डॉ. धनराज माने, संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र | सदस्य-सचिव 
राज्य, पुणे. 


२. सदर समितीने आपला अहवाल एक महिन्यात शासनास सादर करावा तसेच 
सदर समितीच्या बैठका ज्या विद्यापीठात होतील त्या विद्यापीठाने अशासकीय सदस्यांचे 
मानधन व भत्त्यांचे प्रदान करावे. तसेच एकत्रित श्रेयांक सरासरी गुणांचे (CGPA) 
टकक्‍्केवारीमध्ये रुपांतर करताना एकसमान सूत्र वापरून असमानता दूर करण्याबाबत 
एकसमान परिनियम करता येणे शाक्य आहे का? याचा विचार सदर समितीने करावा. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक 
२०२१०२२२१५५५३१६३०८ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


igitally signed by Pravinkumar Gulabrao Pawar 


. 
DN: c=IN, o=Government Of Maharasht Higher and 
fa V | n 1 ॥॥ ठे | Technical Education, postalCode=400032, ‘Maharasht 


2.5.4.20=8de261729f06eda4a56aba947eceb6 140d7406426b2f08 
9317bea2458ec1f92, 


serial INumber=8f18625adb482a7ee25 1 2cea93ce697388c95a9% 
UlADLAO FAWGAD ssericsscosascesa76ass cn- 
te: 2021.02.22 16:01:59 +05'30' 


(प्रविणकुमार पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


. श्री.वितामणी जोशी, आयुक्‍त, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४९/विशि-३ 


. डॉ. सुभाष चौधरी, कुलगुरू, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर. 

. डॉ. डी. टी. शिर्के, कुलगुरू, शिवाजी विद्यपीठ, कोल्हापूर. 

. डॉ. पंडित विद्यासागर, माजी कुलगुरू, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड. 
उप सचिव (विशि) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.डॉ. धनराज माने, संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११.डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२.डॉ.विनोद पाटील, संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

१३.डॉ. हरिभाऊ भापकर, प्राध्यापक, एम.आय.टी. स्कुल ऑफ इंजिनिअरिंग, पुणे. 

१४.निवडनस्ती (विशि-३). 


<<? (२ SG -&? 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


